प्रकल्प संचालक, विदर्भ व मराठवाडा दुग्धविकास 
प्रकल्प या कार्यालयासाठी अधिका-यांच्या सेवा वर्ग 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमएलके-२०१८/प्र.क्र.१०२/पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०८ ऑगस्ट, २०१८. 
वाचा :- 
१. या विभागाचा शासन आदेशा क्रमांक : पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.१४७/पदुम-१ (नागपूर विभाग), 
दि.३१.०५.२०१८. 
२. आयुक्त WMA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन आदेशा क्र.पविअ-१/प्र.क्र.६४/ 
एनडीडीबी/ १५५१/२०१८/पसं-२, दि.२९.०६.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या वाचा १ येथील शासन निर्णयान्वये 
विदर्भ व मराठवाडा विभागातील नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, जालना,अकोला, अमरावती, बुलढाणा, 
चंद्रपूर, यवतमाळ, वर्धा व नागपूर या ११ जिल्ह्यांमध्ये दुध उत्पादन वाढीसाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास 
मंडळाच्या सहकार्याने दुग्ध विकास प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. तद्नुषंगाने या 
प्रकल्पाच्या परिणामकारक अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी संदर्भिय ३ नुसार खालील अधिका-यांची 
प्रकल्प कालावधीसाठी प्रकल्प संचालकांच्या मदतीसाठी सेवा वर्ग करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


विदर्भ व मराठवाडा विभागातील नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, जालना,अकोला, अमरावती, 
बुलढाणा, चंद्रपूर, यवतमाळ, वर्धा व नागपूर या ११ जिल्ह्यांमध्ये दुध उत्पादन वाढीसाठी राष्ट्रीय दुग्ध 
विकास मंडळाच्या सहकार्याने दुग्ध विकास प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. तद्नुषंगाने 
या प्रकल्पाच्या परिणामकारक अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी संदर्भिय ३ नुसार डॉ.अभय अशोक 
भालेराव, पशुधन विकास अधिकारी, पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१ बुटीबोरी, ता.हिंगणा, जि.नागपूर 
यांची विदर्भ-मराठवाडा, एन.डी.डी.बी.प्रकल्प (नागपूर विभागाकरिता) प्रकल्प संचालकांच्या 
मदतीसाठी सेवा वर्ग करण्यात येत आहे. 


डॉ.भालेराव यांना वेतन व भत्ते ते सद्यस्थितीत ज्या मूळ पदावर कार्यरत आहेत. त्याच पदावर 
आहरित करण्यात यावेत. या सेवा वर्ग प्रित्यर्थ त्यांना कोणताही प्रतिनियुक्ती भत्ता देय होणार नाही. 
पशुधन विकास अधिकारी यांनी प्रकल्पासंबंधी सर्व अहवाल प्रकल्प स चालकांना थेट सादर करावेत. 
प्रकल्प संचालकांनी प्रकल्पांतर्गत कामकाजाच्या अंमलबजावणीबाबतचे अभिप्राय डॉ.भाळेराव यांचे 
वार्षिक गोपनीय अहवालामध्ये नोंदवावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलके-२०१८/प्र.क्र.१०२/पदुम-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०८१४५२१७३९०१ असा आहे. सदरचे शासन 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e भो Digitally signed by Shri Ravindra Gurav 
S h | | R a V | Nn d fa DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture 
And Adf Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0030b22364370f4d96ab25 1b7263219586c0069 


G 1 [| a V b661c3f9cd6fd67e55000ce92, cn=Shri Ravindra Gurav 


(रविंद्र गुरव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ७. 

८. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई. 

९. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०.विभागीय आयुक्त, नागपूर, अमरावती व औरंगाबाद. 

११.जिल्हाधिकारी, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, चंद्रपूर, लातूर, नांदेड, 
जालना व उस्मानाबाद. 

१२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, 
चंद्रपूर, लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद. 

१३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र Wes विकास मंडळ, कुक्कुट प्रक्षेत्र आवार, कृषी नगर, जुना 
आर.टी.ओ.रोड, अकोला. 

१४.उप सचिव, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५.उप सचिव, दुग्धव्यवसाय विकास, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६.महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, गोरेगाव (पू), मुंबई. 

१७.प्रकल्प संचाळक, विदर्भ व मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्प द्वारा, मदर डेअरी, सिव्हील लाईन्स, 
नागपूर. 

१८. महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुध संघ (महानंद), गोरेगाव (पू, मुंबई. 

१९.प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व लातूर विभाग. 

२०.प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व लातूर विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलके-२०१८/प्र.क्र.१०२/पदुम-४ 


२१.जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, चंद्रपूर, लातूर, 
नांदेड, जालना व उस्मानाबाद. 

२२.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, 
यवतमाळ, चंद्रपूर, लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद. 

२३.जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, चंद्रपूर, 
लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद. 

२४.प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, वर्धा. 

२५.निवडनस्ती पदुम-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


